श्री. निकम राजेंद्र सोनु, जिल्हा अधिक्षक 
कृषि अधिकारी, अकोला यांच्या 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.२४४(४)/१५ अ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: ३० जानेवारी, २०१९. 

शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) (दोन) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजुरीने विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-अ (ग्रेड वेतन - रू.६६०० ) अधिक्षक कृषि अधिकारी संवर्गातील 
खालील अधिकाऱ्याची स्तंभ ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. । अधिका-याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 
a २ 3 
निकम राजेंद्र सोनु, जिल्हा अधिक्षक कृषि 
Ey er peers 3 7 eM | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, बीड. 
अधिकारी, अकोला. 


२. श्री. निकम यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजु व्हावे व तसा अहवाल आयुक्त (कृषि ), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा 
३. आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदरचे आदेश तात्काळ अंमलात येतील हे कृपया पहावे 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१३१११३२०८५७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ळे oe Digitally signed by Sugriv Sambhaji Dhapat 
h DN IN, o=Government Of Maharas! i=Agriculture And ADF 
ugriv Sambhaji ७७५ 
2.5.4. 5e889636956e39bt 908c0e9a7e572d41 90F 
9709081751 
i} ber=fc102de27dc1b41e747ac6cbb491c4209459c3cf340720ea9 
h a p a e 8fd1d95b19c9fe igriv Sambhaj 
D 2019.01.31 11:42:11 +05'30' 
(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः आकृवि १०१८/प्र.क्र.२४४(४/१५ ओ 


२. प्रधान सचिव (पदुम), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) ५, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
९. संबंधित विभागीय आयुक्‍त ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

१०. संबंधित जिल्हाधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे) 

११.संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१२.कृषि सह संचालक, (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१३.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( व्दारा आयुक्त (कृषि) पुणे ) 

१४. संबंधित अधिकारी ( व्दारा आयुक्‍त (कृषि) पुणे) 

१५. निवड नस्ती /१५अे. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


